स्वामी विवेकानंदांना आठवूया! 


धार्मिक सलोखा दिवस पाळूया!! 





आज ४ जुलै, विवेकानंदांचा स्मृतीदिन. ११५ वर्षांपूर्वी १९०२ 
साली त्यांचा देहान्त झाला. हा दिवस धार्मिक सलोखा दिवस म्हणून 
आपण आज जाहीर करत आहोत. विवेकानंद हे काळाच्या पुढे विचार 
करणारे व्यक्तीमत्व होतं. त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने त्यांच्या 
शक्तीदायी विचारांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. 

आजच्या काळातही स्वामी विवेकानंदांनी धर्मविषयक मांडलेले 
विचार अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. माणसाला माणूस बनवतो, तो खरा 
धर्म, सर्वाच्या खुशीसाठी आणि चांगल्यासाठी आयुष्य खर्ची घालणं 
म्हणजे धर्म अशी सुंदर व्याख्या विवेकानंदांनी केली आहे. 

जगातील सर्व धर्माचे सारतत्त्व एकच आहे असे प्रतिपादन त्यांनी केले. ते म्हणतात, “सर्व धर्मांचा आदर्श 
स्वात॑त्यप्राप्ती आणि दुःखातून मुक्ती हाच आहे.” विवेकानंदांनी सर्व धर्माचा आदर आणि प्रतिष्ठेचा संदेश दिला 
आहेः “सर्व धर्मामध्ये परस्पर बंधुत्वभाव असला पाहिजे. . . बंधुत्वाची ही भावना आपसात स्नेह आणि आदर 
यावर आधारित असली पाहिजे.” हीच मूल्ये नंतर भारतीय संविधानातही अधोरेखित केली गेली. 

सर्व समुदायांसाठी सारखाच आदर ठेवणे म्हणजे सहिष्णुता नव्हे. याउलट ते सहिष्णुतेला इश्वराची निंदा 





मानतात. ते म्हणतात, “आपलं धर्मतत्त्व सहिष्णुता नाही तर स्वीकारार्हता हे असलं पाहिजे.” ते पुढे म्हणतात, 
“मी सर्व धर्म स्वीकारतो आणि सर्वांबरोबर उपासना करतो. प्रत्येक पंथ ज्या भावनेने ईश्वराची उपासना करतो, 
मी ही अगदी त्याच भावनेने प्रत्येकाबरोबर उपासना करेन. मी मुसलमानांबरोबर मस्जिदीत जाईन, 
खिश्चनांबरोबर चर्चमध्ये जाऊन येशुसमोर घुडगे टेकेन, बुद्धमंदिरात जाऊन बुद्ध आणि त्यांच्या धम्माची शरण 
घेईन.” 

निरनिराळ्या समुदायांकडून एकमेकांवर आपली धार्मिक मूल्ये थोपवण्याची विवेकानंद टिका करतात. 
विवेकानंद म्हणतात, “आपण सर्वांना आपल्या मनाप्रमाणे निवडण्याचे आणि मानण्याचे स्वातंत्र्य देतो. 
उदाहरणार्थ एखाद्याला मांसाहार योग्य वाटतो तर दुसऱयाला फलाहार. ज्याला जे आवडतं ते करायचं स्वातंत्र्य 
त्याला आहे पण म्हणून त्याला दुसर्‍याच्या व्यवहारावर टिका करण्याचा अधिकार नाही. . . दुसर्‍यांना आपल्या 
मताप्रमाणे चालण्यासाठी दुबाव घालण्याचा तर अजिबातच नाही.” 


विवेकानंदांनी हे अधोरेखित केलं आहे की भविष्यात भारताला जर प्रगति करायची असेल, गौरवशाली 
आणि अजिंक्य बनवायचं असेल तर सर्व धर्मामध्ये फक्त सहकार्यताच नव्हे तर संगम असण्याची गरज आहे. 
आपल्या एका पत्रात ते म्हणतात, “आपल्या मातृभुमीसाठी हिंदुधर्म आणि इस्लाम या दोन्ही विशाल मतांचं 
सामंजस्य असणं गरजेचं आहे.” 

विवेकानंद धार्मिक कट्टुरतेच्या विरोधात अतिशय ठामपणे उभे होते. कट्रतावाद्यांकडून समाजामध्ये 
केल्या जाणाऱ्या हिंसा, खून आणि जातीय फूट यावर त्यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केलंय. ते लिहितात, “जरी 
मनुष्यजातीला धर्माने सगळ्यात जास्त वरदान दिले आहे तरी धर्मानेच भयंकर परिस्थितीही निर्माण केली आहे. 
शांती आणि प्रेम यांचा विस्तार धर्मानेच केला आहे पण त्याचबरोबर धर्माने या जगात भीषण घृणा आणि विद्वेष 
पसरवला आहे. धर्मानेच माणसाच्या मनात बंधुभाव निर्माण केला आणि धर्मानेच माणसामाणसात शत्रुत्व 
आणि विद्वेषही निर्माण केला. धर्मानेच सर्वात जास्त धर्मादायी संस्था निर्माण केल्या आहेत आणि धर्मानेच 
पृथ्वीवर सर्वात जास्त रक्ताचे पाट वाहिले आहेत.” 

विवेकानंदांचे हे विचार आठवण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी ज्या नव्या समाजाचे, नव्या धर्माचे, नव्या 
भारताचे स्वप्नं पाहिले होते, ते स्वप्र आज पूर्णपणे धुळीस मिळवले जात आहे. आज देशावर फॅसिझमचं संकट 
घोंगावत आहे. फॅसिस्ट गुंड द्वेष आणि असहिष्णुतेचे विष समाजामध्ये पसरवत आहेत आणि बेधडकपणे 
अल्पसंख्यांकांच्या, विशेषकरून मुसलमानांच्या हत्या करत आहेत. अशावेळी स्वामी विवेकानंदांचा सर्व धर्माच्या 
प्रती आदर आणि धार्मिक सलोख्याचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचणे अतिशय आवश्यक आहे. 

विवेकानंदांनी कधी स्वतःच्या मोक्ष किंवा मुक्तीसाठी ईश्वराची प्रार्थना केली नाही, उलट अनेक 
शतकांपासून जे दबलेले गरीब आहेत, मग ते हिंदु असोत वा मुसलमान वा ख्रिश्चन, सर्वांच्या मुक्तीसाठी 
ईश्वराची प्रार्थना करत असत. गरीबांच्या मुक्तीसाठी युवक-युवतींना संघटित करण्याचा अथक प्रयत्न केला. 

त्यांच्या या विचारांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे विचार जाणून घेणे, त्यांचे विचार कृतीत आणणे आणि त्यांचा 
प्रसार करण्याची सर्वाधिक गरज आहे. त्यासाठी तरुण-तरुणींनी भूमिका घेऊन सामाजिक कार्यात उतरणे 
आवश्यक आहे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने धार्मिक सलोखा निर्माण होईल व संविधानातील मूल्ये प्रत्यक्षात उतरतील. 
चला तर मग. . . स्वामी विवेकानंदांच्या स्वप्नातला समाज सत्यात आणण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करूया. . . 





लोकायत सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) 


संपर्क पत्ता: लोकायत, सिंडिकेट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळस्टॉपजवळ, पुणे - ४. 
(ह्या पत्त्यावर दर रविवारी संध्या. ५ ते ७:३० या वेळेत मीटिंग होते.) 
@ अजित - 09423586330, अलका - 09422319129, अँड. संतोष म्हस्के - 09822250065 
BY lokayat.india@gmail.com www.lokayat.org. in i lokayat.india कँ @lokayat 





हे पत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतकरिता मंगळवार, दि. ४ जुलै २०१७ रोजी पुणे येथे प्रकाशित केले. 


